अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी 
वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम २००८ 
व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये 
वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. ७/१२ सदरी 
भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण 
केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत मा. मंत्री 
(महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली “अभ्यास समिती” 
नियुक्‍ती करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०२३. 


पहा :- 9) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम (वन हक्कांची मान्यता), 
२००६ व त्याखालील नियम २००८, सुधारित नियम २०१२. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१ अ, 
दिनांक २४.०३.२०२३. 
शुध्दीपत्रक :- 
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६, नियम 
२००८ व सुधारणा नियम २०१२ ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची गा.न.नं. 0/92 
सदरी भोगवटादार वर्ग २ (नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या जमिनी) अशी नोंद घेणेबाबत मा. 
मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये “अभ्यास समिती” गठीत करण्यात आली आहे. 
०२. सदर "अभ्यास समिती” मध्ये हाताळण्यात येणारे विषय आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित 
असून, त्याकरिता संनियंत्रण विभाग म्हणून आदिवासी विकास विभाग कार्यरत आहे. 
तरी, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१अ, दिनांक २४.०३.२०२३ मध्ये समितीचे 
सदस्य सचिव “उप सचिव (वने)” ऐवजी सदस्य सचिव “उप सचिव (आदिवासी विकास)” असे वाचावे. 
03. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५१६१७५४३१०४१९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHILPA VINAY 
PATWARDHAN en 
(शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
(१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०८/ज-१अ 


२) मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


६) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय, वने, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


७) मा. मंत्री बंदरे व खनिकमे, यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२. 


(२) 
(३) 
(8) 
(4) मा. मंत्री (आदिवासी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
(६) 
(७) 
(८) 


८) मा.विरोधी पक्षनेता (विधान सभा/ विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, 


मुंबई-४०० 032. 
(९) मा. आ.श्री. विनोद निकोले, वि.स.स. यांना पत्राने अग्रेषित. 

(१०) मा. श्री.जे.पी.गावित, (माजी आमदार) यांना पत्राने अग्रेषित. 

(११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

(१२) अपर मुख्य सचिव, (महसूल), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

(१३) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन ,मुंबई-३२. 
(१४) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

(१५) प्रधान सचिव, अदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

(१६) जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
(१७) सर्व विभागीय आयुक्त. 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


१८) उपसचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) उपसचिव (आदिवासी विकास ) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) सर्व सह सचिव/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञयेता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (१) मुंबई. 


२२) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (२) नागपूर. 


२३) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२४) निवडनस्ती (कार्यासन ज-१ ओ, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


